महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ या 
संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी गट-अ या 
पदावर प्रतिक्षायादीतीलळ उमेदवारांची 
नामनिर्देशनाने नियुक्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः नामनि-२०१७/प्र.क्र. ५३८/भाग-२/सेवा-३ 
गो.ते.रुग्णालय, संकुल इमारत, १० वा मजळा 
नवे मंत्रालय, मुंबई-४०० ०१ 
तारीख: २२ फेब्रुवारी,२०१८ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांकः मवैअ-१००७/प्र.क्र.३७५/सेवा-३, 
दिनांक १०.०६.२००९ 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग वैद्यकीय अधिकारी गट-अ च्या पदाची जाहिरात क्र. ०१/२०१७ 
दिनांक ०७/०९/२०१७. 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ (वेतनश्रेणी रु.१५६०० -३९१०० + ग्रेड पे रु.५४००/- या 
संवर्गात वैद्यकीय अधिकारी गट-अ या पदावर नामनिरदेशनाने नियुक्‍ती करण्यासाठी या विभागाच्या संदर्भाधीन 
क्र.१ येथील आदेशान्वये स्थापन केलेल्या स्वतंत्र निवड मंडळा मार्फत संदर्भाधीन क्र.२ अन्वये प्रसिध्द करण्यात 
आलेल्या जाहिरातीच्या अनुषंगाने गुणवत्तेनुसार व नियमानुसार पात्र ठरलेल्या व त्यानुसार प्रसिध्द करण्यात 
आलेल्या अंतिम निवड यादीतील गुणवत्ताक्रमानूसार व प्रवर्गनिहाय आरक्षणानूसार प्रात्र ठरलेल्या प्रतिक्षायादी 
मधील खालील उमेदवाराची वैद्यकीय अधिकारी गट-अ या पदावर नामनिर्देशानाने नियुक्तीसाठी शिफारस 
करण्यात आली असून. त्यांची वैद्यकीय अधिकारी गट-अ या पदावर खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे 
तात्पुरत्या स्वरुपात परिच्छेद क्र.२ मध्ये नमूद खालील अटींच्या व श्तींच्या अधिन राहुन नियुक्‍ती करण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र उमेदवाराचे नाव प्रवर्ग शैक्षणिक अर्हता पदस्थापनेचे ठिकाण 
| डॉ.रामेश्वर नारायण आव्हाड भज(ड) एमबीबीएस प्रा आ के राजेगांव ता. केज, 
जि.बीड 
२ डा.सुधांशू विलास शिदीकर खुला एमबीबीएस प्राआ के शिदे ता.नाशिक 
3 डॉ. अमोल सर्जेराव लगड खुला एमबीबीएस Wal कें कुप्पा ता वडवणी जि. 


शासन निर्णय क्रमांकः नामनि-२०१७/प्र.क्र. ५३८/भाग-२/सेवा-३ 


अक्र उमेदवाराचे नाव प्रवर्ग शैक्षणिक अर्हता पदस्थापनेचे ठिकाण 
बीड 
४ डॉ.विहंका देवचंद वैद्य अजा एमबीबीएस प्रा आ के खमारी ता.आमगांव 
जि.गोंदिया 
4 डा.तुकाराम सुर्यभानराव भज(ड) एमबीबीएस फिरते पथक आश्रम शाळा 
नेहरकर जुन्नर जि. पुणे 
& डॉ. महेश गोकुळ खैरे खुला एमबीबीएस प्राआ के जवळा नि. ता.परंडा 
जि.उस्मानाबाद 
9 डॉ.वर्षा निवृत्तीराव कानवटे खुला एमबीबीएस प्रा आ के वाडवना ता.उदगीर 
जि.लातूर 
८ डॉ. नितीन श्रीरंग नरवाडे अजा एमबीबीएस प्रा आ कें हयात नगर 
जि.हिंगोली 
९ डॉ.निखील अडकमोल अजा एमबीबीएस ग्रारू पाल जि. जळगाव 
शिक डॉ.अक्षय सुधाकरराव धुर्वे अज एमबीबीएस प्रा आ कें वांवगे ता.पनवेल 
जि.पनवेल 
aa डा. अमीर इकबाल सलीम खुला एमबीबीएस प्रा आ के सावरगांव ता नागपूर 
इकबाल जि.नागपूर 
१२ डॉ.प्रशांत जगन्नाथ साळूंके अ.ज एमबीबीएस प्रा आ के बोरगांव ता सुरगाना 
जि.नाशिक 
१३ डा.प्रितमकुमार आर. कदम अ.ज एमबीबीएस प्रा आ के भोगंवळी ता. भोर 
जि.पुणे 
१४ डॉ.बादलकुमार WAT प्रसाद अ.ज एमबीबीएस प्राआ के एकोडी ता जि.भंडारा 
धुर्वे 
१५ डॉ.सुमित गणपत होनमाने भ.ज.ब एमबीबीएस प्रा आ के केडगांव ता. दौंड 
जि.पुणे 
१६ डॉ.शुभांगी हरीभाऊ Gat खुला एमबीबीएस प्रा आ कें रानी सावरगाव 
जि.परभणी 
१७ डॉ.गजानन WHT तायवाडे अ.ज एमबीबीएस प्रा आ कें मांडवी ता. किनवट 
जि.नांदेड 
१८ डॉ.श्रीधर श्रीपाल उईके अज एमबीबीएस प्रा आ कें कान्होली बारा ता. 
जि.नागपूर 
१९ डॉ.निलेश श्रीसेन पवार खुला एमबीबीएस प्रा आ कें पडवळ ता अबेगांव 
जि.पुणे 
२० डॉ.सुर्यवंशी राजकुमार गंगाधर अ.ज एमबीबीएस प्रा आ के सिदखेड ता. माहुर 
जि.नांदेड 
२१ डॉ.चेतन चंद्रकात हाटे खुला एमबीबीएस प्रा आ के वेलकुंड ता औसा 
जि.लातुर 
२२ डॉ.अरूण सुभाष जेन खुला एमबीबीएस प्रा आ के मलकापूर पांगरा जि. 
बुलढाणा 
२३ डॉ.पुनम कुमार काठणे अ.जा. एमबीबीएस प्राआ के पोहरा ता लाखनी जि. 
भंडारा 
२४ डॉ.श्रीनिवास भरत बोरकर अ.ज एमबीबीएस प्रा आ के मांजरम ता. नायगांव 
जि.नांदेड 
२५ डॉ.हर्षल चौगोडा शिखरे खुला एमबीबीएस प्रा आ के सावार्ड ता 


हातकंणगले जि. कोल्हापूर 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नामनि-२०१७/प्र.क्र. ५३८/भाग-२/सेवा-३ 


अक्र उमेदवाराचे नाव प्रवर्ग शैक्षणिक अर्हता पदस्थापनेचे ठिकाण 
२६ डा.विष्णुप्रसाद जगदिश खुला एमबीबीएस प्राआ के रावराजुर जि. जालना 
दायमा 
२७ डॉ.अमोल भगवान येलपले खुला एमबीबीएस प्रा आ के कोला ता. सांगोला 
जि.सोलापूर 
२८ डॉ.पद्मश्री सिधेश्वर आंधळकर खुला एमबीबीएस प्रा आ के आपटा ता पनवेल 
जि.रायगड 
२९ डॉ.तांबडे रामेश्वर SAA भ.ज.ड एमबीबीएस प्रा आ के राजेगांव ता केज 
जि.बीड 
३० डा.समाधान माधवराव वाघ भ.ज.ड एमबीबीएस प्रा आ के झेलगांव अटोळ ता 
चिखली जि.बुलढाणा 
३१ डॉ.आशिष जगनाथराव गिते भ.ज.ड एमबीबीएस प्रा आ के महांळूगे पडवळ 
ता.अंबेगाव जि.पुणे 
३२ डॉ.रावसाहेब रामकिशन विजा अ एमबीबीएस प्रा आ के पिंपळवाडी जि. 
राठोड औरंगाबाद 
33 डा.फाजला फरहीन खुला एमबीबीएस प्राआ के कोंधाळी जि.नागपूर 
३४ डा.नितिन रघुनाथ पवार खुला एमबीबीएस प्रा आ के मांजरे ता शाहुवाडी 
जि. कोल्हापूर 
३५ डॉ.श्रेयेश भालचंद्र जुवेकर खुला एमबीबीएस प्राआ के सिद्धनेरळी ता कागल 
जि. कोल्हापूर 
३६ डॉ.निशा प्रल्हाद सोौनांळकर भजक एमबीबीएस ग्रारू पहूर जि. जळगाव 
३७ STAINS बाबुराव खेडेकर अज एमबीबीएस डी एस पी उदगीर (हाली) ता 
उदगीर जि.लातुर 
3¢ SL ARIA गोपाळराव लाटकर भजक एमबीबीएस प्रा आ के सावरगांव ता मुखेड 
जि.नांदेड 
३९ डॉ.प्रांजली सुर्यकांत वाघमारे अजा एमबीबीएस प्राआ के जवळा बा. ता लातुर 
जि.लातुर 
४० डॉ.प्रशांत भुजगंराव आंधळे भजड एमबीबीएस प्रा आ कें वाल्हा ता पुरंदर 
जि.पुणे 
४१ डॉ.प्रताप वासूदेव जामकर अज एमबीबीएस ग्रारू पाल जि. जळगाव 
४२ डॉ.विद्रोही भाऊसाहेब ब्राम्हणे अजा एमबीबीएस प्राआ कें युसूफवडगांव ता केज 
जि.बीड 
४३ डॉ.श्रीकांत हनुमंत शिदे खुला एमबीबीएस प्रा आ के करजगी ता 
अक्कलकोट जि. सोलापूर 
४४ डॉ. आशिष गुलाबचंद हिरवे अजा एमबीबीएस ग्रारू वरणगाव जि. जळगाव 
४५ डॉ. राजेश वसंतराव गादेवार खुला एमबीबीएस प्राआ के जावळी ता जि नागपूर 
४६ STA ऐजाज अहमद खुला एमबीबीएस प्राआ के कासार बा. ता निलंगा 
जि.लातुर 
४७ STATA रामराव भंडारे खुला एमबीबीएस प्रा आ के हलगरा ता निलंगा 
जि.लातुर 
४८ डा.राजकुमार धोडीबा खुला एमबीबीएस प्राआ के नळेगाव ता चाकुर जि 
टकटवळे लातुर 
४९ डा.धम्मदिप गोंविद बडोले अ.जा एमबीबीएस प्रा आ के कोहरा ता लाखणी 
जि भंडारा 
५० डॉ.संजीव सुभाषचंद्र दुबे खुला एमबीबीएस प्रा आ कें अगर दांडा जि 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नामनि-२०१७/प्र.क्र. ५३८/भाग-२/सेवा-३ 


अक्र उमेदवाराचे नाव प्रवर्ग शैक्षणिक अर्हता पदस्थापनेचे ठिकाण 
रायगड 
५१ डॉ. नितीन गौतम कांबळे अजा एमबीबीएस प्रा आ के अप्पेगांव ता 
अंबेजोगाई जि.बीड 
५२ डॉ. वैभव अशोक साळे अजा एमबीबीएस प्राआ के सिद्धनेरळी ता कागल 
जि कोल्हापूर 
५३ डॉ.भगवानराव भागोराव मस्के भजक एमबीबीएस प्रा आ के फाळेगांव जि.हिंगोली 
५४ डॉ.प्रतिक अजय डोक अजा एमबीबीएस Te बोधवड जि. जळगाव 
५५ डॉ.रविंद्र आपदेव शेळके खुला एमबीबीएस प्रा आ के मोहा ता कळंब जि 
उस्मानाबाद 
५६ डॉ. अंकिता तात्याराव सोनवणे अजा एमबीबीएस प्रा आ के म्हाळसाखरे ता 
नाशिक जि.नाशिक 
५७ डा. रामदास पंढरीनाथ खुला एमबीबीएस प्राआ कें उमरी बा. ता किंनवट 
अनकाडे जि.नांदेड 
५८ डॉ.विवेक नवनाथ केकाण भजड एमबीबीएस प्राआ के पाली ता सुधागड जि 
रायगड 
५९ STASIS आधुबा सांगळे भजड एमबीबीएस प्राआ के चिचोलीमाली ता केज 
जि बीड 
६० डा.कृष्णकुमार  कृपाडांकर भजक एमबीबीएस प्रा आ के भाताने ता वसई 
यादव जि.पालघर 
६१ डॉ. धर्मराज विलासराव पवार खुला एमबीबीएस प्राआ के बोधडी ता किनवट जि 
नांदेड 
६२ डॉ.महेश ह. जाधव विजाअ एमबीबीएस प्राआ के चिकलठाणा ता कन्नड 
जि.औरंगाबाद 
६३ डॉ.मनिषा गोरख भुंडे भजड एमबीबीएस प्रा आ कें कुप्पा ता धारूर 
जि.बीड 
६४ डॉ.बालाजी बाबु गुध्दे भजब एमबीबीएस प्रा आ के अंधोरी ता अहमदपुर 
जि लातुर 
६५ डा.अविनाडशा शिवाजी अजा एमबीबीएस प्रा आ & सलगारा ता 
गायकवाड तुळजापूर जि.उस्मानाबाद 
६६ डॉ. आरती नंदकुमार शेळके खुला एमबीबीएस प्रा आ कें सावळज ता तासगांव 
जि.सांगली 
६७ डॉ.क्षितीजा esd अजा एमबीबीएस ग्रारू वरणगाव जि. जळगाव 
६८ डा. अमृता हरीष जगताप अजा एमबीबीएस प्राआ के भोसे जि.सांगली 
६९ डॉ.दिपक भिमराव as अजा एमबीबीएस उ जि रू मुक्ताईनगर जि. 
जळगाव 
७० डा.आरती WHT भारती भजब एमबीबीएस प्राआ के परिते ता माढा जि 
सोलापूर 
७१ डॉ.निलेश भिमराज तोडकरी खुला एमबीबीएस कोयना प्रकल्प रूग्णालय 
सातारा 
७२ START जगनाथ वाढवे अज एमबीबीएस प्रा आ के चुल्हाड ता तुमसर 
जि.भंडारा 
७३ डॉ.माधुरी मिलिद टेपे अजा एमबीबीएस प्रा आ के मरखेल ता देगलूर 
जि नांदेड 
७४ डा.मनिषा सुदाम खरात अजा एमबीबीएस प्रा आ कें अगई ता शहापूर 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नामनि-२०१७/प्र.क्र. ५३८/भाग-२/सेवा-३ 


अक्र उमेदवाराचे नाव प्रवर्ग शैक्षणिक अर्हता पदस्थापनेचे ठिकाण 
जि.ठाणे 
७५ डॉ. सय्यद अकिब असनोंदिन खुला एमबीबीएस प्रा आ के आमटठाणा 
जि.औरंगाबाद 
७६ डा.वृषाली सूनिल मालेगांवकर खुला एमबीबीएस प्राआ के अरणगांव ता जामखेड 
जि अहमदनगर 
७७ डॉ.अमोल सुदामराव चव्हाण विजा अ एमबीबीएस प्रा आ कें करखेली ता धर्माबाद 
जि. नांदेड 
७८ डॉ.महेंद्र धोंडिराम सुरवसे अजा एमबीबीएस प्रा आ के जोगवडी ता भोर 
जि.पुणे 
७९ डॉ. अश्विनी विठठलराव जुकटे अज एमबीबीएस प्राआ के विरेगांव जि जालना 
८० डॉ.सिध्दात गंगाराम वैद्य HAS एमबीबीएस प्रा आ के राजगड ता किनवट 
जि नांदेड 
८१ पंढरी माधवराव केंद्रे भजड एमबीबीएस प्रा आ के इंदापूर ता माणगांव 
जि.रायगड 
८२ डॉ.अनिकेत लक्ष्मण अजा एमबीबीएस उ जि रू कणकवली जि 
किर्लोसकर सिंधुदुर्ग 
८३ डा. भुषण शरद सुतार खुला एमबीबीएस प्रा आ के टिकपरली ता 
राधानगरी जि. कोल्हापूर 
८४ डॉ. प्रमोद नागोराव तोटेवाड अज एमबीबीएस प्रा आ के दहेलीतांडा ता 
किनवट जि.नांदेड 
८५ STA कुष्णाय डंबरे खुला एमबीबीएस प्रा आ के इंट ता भूम जि. 
उस्मानाबाद 
८६ डॉ.राजकुमार आत्माराम गिते भजक एमबीबीएस प्रा आ कें सरसाम ता 
हिमायंतनगर जि.नांदेड 
८७ डा.व्ही.नरसिह राजु सुरगानी खुला एमबीबीएस प्राआ के चिचपल्ली जि चंद्रपूर 
८८ STATE बाबुराव डेभरे भजक एमबीबीएस प्राआ के सोनपेठ जि परभणी 
८९ डॉ.शेख रियाज मनसुर खुला एमबीबीएस प्राआ के उमापूर ता गेवराई जि 
बीड 
९० डॉ.दिनेशा छगन देवराज अ.ज एमबीबीएस प्रा आ के हातेड ता चोपडा 
जि.जळगांव 
९१ डॉ. प्रणिता विठठलराव अ.जा एमबीबीएस प्रा आ के करखेली ता धर्माबाद 
मंतावार जि.नांदेड 
९२ डा.कुणाल किशनराव कापूर अ.जा एमबीबीएस प्राआ के पिंपळदरी जि परभणी 
९३ डॉ.निलकमल दयाराम मेश्राम अ.जा एमबीबीएस प्राआ के नवरगांव ता.सिंदेवाही 
जि.चंद्रपूर 
९४ डॉ.दिनेश भाऊराव बारसागडे अजा एमबीबीएस प्रा आ के कोरंबीटोला ता 
अर्जनीमोरगांव जि.गोंदिया 
९५ डॉ.रोहीत भिमराव राठोड विजा अ एमबीबीएस प्रा आ के बेमबळी ता 
उस्मानाबाद जि उस्मानाबाद 
९६ डॉ.कल्याण अर्जुन ढाले भजक एमबीबीएस प्रा आ के Aes ता सांगोला 
जि.सोलापूर 
९७ डॉ.अश्विनी गंगाधर मेतेवाड अज एमबीबीएस प्राआ के जामखेड जि.जालना 
९८ डॉ.सोनू राजेश्वर मढावी अज एमबीबीएस प्रा आ के धानोरा ता राळेगाव 


जि.यवतमाळ 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः नामनि-२०१७/प्र.क्र. ५३८/भाग-२/सेवा-३ 


अक्र उमेदवाराचे नाव प्रवर्ग शैक्षणिक अर्हता पदस्थापनेचे ठिकाण 

९९ डा.मुनिराव जातसिग पावरा अज एमबीबीएस प्रा आ के वाकवाड ता शिरपूर 
जि.धुळे 

| डॉ.मंजुषा मारोती बुरकुले अज एमबीबीएस प्रा आ के इटकुर ता कळंब 
जि.उस्मानाबाद 

an डॉ.मिनल जगनाथ कुसाळकर विजा अ एमबीबीएस प्रा आ के अंबावडे ता भोर जि. 
पुणे 

१०२ डॉ.भावना सुरेश खादवे भ.जक एमबीबीएस प्रा आ कें कुडाळ ता जावळी 
जि.सातारा 

१०३ डॉ.श्वेता चितामण देशमुख खुला एमबीबीएस प्राआ के कवठा जि.हिगोली 

१०४ डॉ. प्रशांत सुरेश बागडे अ.जा एमबीबीएस प्रा आ कें लोणंद ता खंडाळा 
जि.सातारा 

२.अटीव शर्ती :- 
अ) सदर वैद्यकीय अधिकारी यांची वैद्यकीय तपासणी व पुर्वचारीत्र्य पडताळणी सक्षम 


g 


गो 


प्राधिकाऱ्यांकडून करुन त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सहा महिन्यांच्या आत प्राप्त करुन घ्यावे. 
सदरील प्रमाणपत्रांची विहित मुदतीत पुर्तता करण्याबाबतची जबाबदारी संबंधित आरोग्य 
परिमंडळाच्या उपसंचालक आरोग्य सेवा यांची राहील. 


आवर्यकतेनूसार जात वैधता प्रमाणपत्र तसेच अप्रगत गटात मोडत असल्यास (नॉन 
क्रिमिलेयर) प्रमाणपत्र या आदेशाच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीत सादर 
करावेत. या प्रमाणपत्रांची पूर्तता सहा महिन्यांच्या कालावधीत न झाल्यास त्यांची नियुक्‍ती 
आपोआप संपुष्टात येईल. सदरील प्रमाणपत्रांची विहित मुदतीत पुर्तता करुन घेण्याची 
जबाबदारी संबंधित आरोग्य परिमंडळाचे उपसंचालक आरोग्य सेवा यांची राहील. तसेच 
याबाबत कार्यपुर्ती अहवाल संचालक आरोग्य सेवा यांनी शासनास सादर करावा. 

तसेच वैद्यकीय अधिकारी यांची मुळ प्रमाणपत्रे व कागदपत्रे पुन्हा एकदा तपासून त्यानंतर 
संबंधित परिमंडळातील उपसंचालकांनी त्यांना नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर करुन घ्यावे. 
महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ संवर्गामधील वैद्यकीय अधिकारी पदाचा कार्यभार 
धारण केलेल्या दिनांकापासून दोन वर्ष इतका कालावधी हा परिविक्षाधीन स्वरुपाचा 
राहील. परिविक्षाधीन कालावधीत त्यांनी कामाचा अपेक्षित दर्जा प्राप्त न केल्यास किंवा 
वर्तणूक अयोग्य आढळल्यास त्यांची सेवा संपुष्टात आणली जाऊ शकेल किंवा त्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी १ वर्षाच्या कालावधीसाठी वाढविला जाईल. त्या वाढवलेल्या 
कालावधीमध्ये देखील त्यांचे काम समाधानकारक झाले नाही तर, त्यांची सेवा कोणत्याही 
पूर्व सुचनेशिवाय समाप्त करण्यात येईल. 

आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागातील वैद्यकीय अधिकारी पदी नियुक्तीचा पसंतीक्रम दिलेल्या 

व त्यानूसार त्या क्षेत्रात नियुक्‍ती झालेल्या वैद्यकीय अधिका-यांच्याबाबतीत त्यांचा अन्य 
ठिकाणी बदलीबाबत कोणत्याही परिस्थितीत विचार केला जाणार नाही. याशिवाय 
लोकप्रतिनिधी वा अन्य माध्यमातून बदलीबाबत शासनावर दबाव आणल्यास / आल्यास 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः नामनि-२०१७/प्र.क्र. ५३८/भाग-२/सेवा-३ 


सबंधित उमेदवाराकडून सदरची कृती केल्याचे ग्राहय धरुन, संबंधित उमेदवार महाराष्ट्र 
नागरी सेवा नियमानूसार शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र राहतील किंबहुना नियुक्तीच्या 
आदेशामधील अटी शतींचा भंग समजून विना चौकशी त्यांच्या सेवा समाप्तीबाबत कारवाई 
केली जाईल. 

वैद्यकीय अधिकारी गट-अ या पदावर नियुक्‍त झालेल्या सदर उमेदवाराचा परिविक्षाधीन 
कालावधी हा नियमानूसार दोन वर्षाचा राहील. सदर परिविक्षाधीन कालावधीत रजा 
घेतल्यास त्या कालावधी इतका परिविक्षाधीन कालावधी पुढे ढकलण्यात येईल. 


परिविक्षा कालावधीमधील वेतनवाढ शासनाने विहित केलेल्या नियमानूसार अनुज्ञेय 
राहील. परिविक्षा कालावधी पूर्ण केल्याशिवाय त्यांना पुढील वेतनवाढ अनुज्ञेय होणार 
नाही. 


परिविक्षाधीन कालावधीत कामाचा अपेक्षित दर्जा प्राप्त न केल्यास तसेच वर्तणूक अयोग्य 
अथवा अननुरुप आढळल्यास कोणतीही पूर्वसूचना न देता सेवेतून कमी करण्यास ते पात्र 
ठरतील. 


त्यांच्या नावाची नोंदणी महाराष्ट्र वैद्यकीय व्यवसायीक अधिनियम १९६१ अथवा महाराष्ट्र 
वैद्यकीय परिषद अधिनियम, १९६५ खाली या नियुक्तीपूर्वी केळी असली पाहिजे किंवा 
भारतीय वैद्यकीय नोंदवहीमध्ये नियुक्तीपूर्वी नोंद झाली असली पाहिजे. 


त्यांना एक पत्नी / पती हयात असतांना दुसरा विवाह करता येणार नाही. 


एक महिन्यांची पुर्व सूचना दिल्याशिवाय अगर एक महिन्यांची आगाऊ वेतनपुर्ती 
केल्याशिवाय त्यांना सेवामुक्‍्त होता येणार नाही. 


त्यांना त्यांचे सेवा कालावधीत केंद्र शासनाने विहित केलेल्या अटींवर चार वर्षाच्या 
कालावधीकरीता (प्रशिक्षण कालावधी धरुन) जरुरी पडल्यास भारत संरक्षण किंवा संरक्षण 
सेवेशी संबंधीत अशा पदावर त्यांना काम करावे लागेल, हे दायित्व सेवेच्या पहिल्या दहा 
वर्षापर्यंत मर्यादित राहील व ४५ वर्षे वयानंतर सर्वसाधारणपणे लागू होणार नाही. 


त्यांना शासन विहित करील त्याप्रमाणे प्रशिक्षण पार पाडावे लागेल. 

त्यांना खाजगी व्यवसाय करण्यास प्रतिबंध राहील. 

त्यांनी हिन्दी आणि मराठी भाषा परिक्षेसंबंधीच्या नियमावलीनूसार जर ते या परिक्षा 
अगोदरच उत्तीर्ण झाले नसतील किंवा उत्तीर्ण होण्यापासून त्यांना सूट मिळाली नसेल तर 
त्यांनी एतदर्थ मंडळाची मराठी / हिंदी विषयाची परिक्षा विहित मुदतीत उत्तीर्ण होणे 
आव्यक राहील. अन्यथा तदनंतर त्यांच्या पुढील वेतनवाढी रोखून ठेवण्यात येतील. 
शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. प्रशिक्षण-२०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दि. 
१९.०३.२००३ शासन सेवेतील नियुक्‍तीकरीता संगणक हाताळणी / वापराबाबतचे ज्ञान एक 
अतिरिक्‍त आवश्यक अर्हता म्हणून निश्‍चित करण्यात आले आहे. यास्तव या शासन 
निर्णयाद्वारे नियुक्‍ती देण्यात येणा-या वैद्यकीय अधिका-यांनी शासन मान्यता प्राप्त संगणक 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः नामनि-२०१७/प्र.क्र. ५३८/भाग-२/सेवा-३ 
हाताळणी /वापराबाबतचे आव्यक ते प्रमाणपत्र संचाळक आरोग्य सेवा, मुंबई यांचेकडे 
सेवेत रुजू झाल्याच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीत शासनास सादर करणे 
आवश्यक राहील. 


ण) या उमेदवारांना शासन सेवेत कमीत कमी पाच वर्ष राहण्याचे किंवा न राहील्यास रु.५००/- 
अगर झासन वेळोवेळी विहित करील ती रक्कम दंड म्हणून देण्याचे बंधन राहील. तसेच 
इतर सेवा शर्तीच्या पूर्ततेसाठी बंधपत्र लिहून द्यावे लागेल. 


३. उमेदवाराने पदस्थापनेचे आदेशा प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत त्यांच्या 
नेमणूकीच्या ठिकाणी रुजू झाले पाहिजे. अन्यथा १५ दिवसानंतर सदर नियुक्तीचे आदेशा 
आपोआपच रद्द होतील. कार्यालय प्रमुखाने १५ दिवसानंतर रुजू होणाऱ्या उमेदवारास रुजू करुन 
घेऊ नये. 


४. स्वतंत्र निवडमंडळाने जाहीर केलेल्या यादीतील उमेदवारांची जेष्ठता यादीत गुणानुक्रमानूसार 
(Merit List) ठरविण्यात येईल. 


५. महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ या संवर्गातील नामनिर्देशानाने नियुक्‍ती झाल्यावर त्यांचे 
वेतन महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील तरतुदींनूसार निश्चित केले जाईल. 


६. संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी पदस्थापना दर्शविलेल्या वरील उमेदवारास पदस्थापनेच्या ठिकाणी 
रुजू करुन घ्यावे व त्यांचे रुजू अहवाल वरिष्ठ पर्यवेक्षकीय अधिका-यांना म्हणजेच जिल्हा 
शल्यचिकित्सक / उपसंचालक आरोग्य सेवा / संचाळक आरोग्य सेवा तसेच शासनास आठ 
दिवसात सादर करावेत. जर सदर पदावर अस्थायी नियुक्तीचा उमेदवार कार्यरत असल्यास 
मा.न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानूसार (Last Come First Go या तत्वानूसार) कार्यवाही करण्यात 
यावी, याची दक्षता सबंधित उपसंचालक आरोग्य सेवा यांनी घ्यावी. 


७. सदर उमेदवारांना वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. अंनियो-१००५/१२६/सेवा-४, दि.३१ ऑक्टोंबर, 
२००५ च्या तरतूदींनूसार “परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन” योजना लागू राहील. सदर 
उमेदवारांना जूनी निवृत्ती वेतन योजना म्हणजे महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम १९८२ 
व महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) नियम १९८४ आणि भविष्य निर्वाह निधी 
योजना लागू होणार नाही. 


८. उमेदवाराने पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतांना विहित नमून्यातील साक्षांकन नमुना, आवश्‍यक ती 
माहिती भरुन संबंधित कार्यालय प्रमुखाकडे सादर करावा. कार्यालय प्रमुखाने सदर साक्षांकन 
नमुना सहसंचालक (प्रशासन व अर्थ संकल्प) आरोग्य सेवा, मुंबई यांच्याकडे १५ दिवसांत पाठवावा 
व त्याची पोहच घ्यावी. सहसंचालक (प्रशासन व अर्थ संकल्प) आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी सर्व 
उमेदवारांचे साक्षांकन नमुने एकत्रितरीत्या दोन महिन्यांच्या आत उपसचिव तथा सदस्य सचिव 
स्वतंत्र निवड मंडळ यांचेकडे सादर करावेत. 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः नामनि-२०१७/प्र.क्र. ५३८/भाग-२/सेवा-३ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०२२२१५१७५९३८१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
७ Digitally signed by Satish Hanmantrao Bhosale 
S a t | S h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Hanmantrao 111 तया 


ab8cb569b155f9653d1 180a4549819299, 
Bhosale Sn 30180222 185283 0350 
(स. ह. भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
) आयुक्त आरोग्य सेवा, मुंबई 

) संचालक आरोग्य सेवा, मुंबई 

) सह संचालक (प्रशासन व अर्थसंकल्प) आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) उप संचालक आरोग्य सेवा, सर्व मंडळ 

) जिल्हा हाल्यचिकित्सक (सर्व) 
) 

) 

) 

) 


जिल्हा आरोग्य अधिकारी (सवी 

महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर 
सबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

संबधित उमेदवार (संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालयामार्फत) 

१०) निवडनस्ती (सेवा-२३) 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


